ORM विषाणूच्या अनुषंगाने  उदभवलेल्या 
परिस्थितीत राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना 
न्युक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत गटनिहाय आर्थिक 
मर्यादेची अट शिथिल करणे व वित्तीय अधिकारात 
वाढ रद्द करुन योजना पूर्ववत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. : न्युबयो-२०२१/प्र.क्र.३७/का.९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार भवन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२१. 


१) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग क्रंमाक न्युबयो-२०११/प्र.क्र.८७/का.७, 
दिनांक २१.०६.२०१३. 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक न्यूब-२०२०/प्र.क्र.४/न्युबप्रस्ताव/ 
का-३(२), दिनांक २७.०४.२०२०. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: न्युबयो-२०२०/प्र.क्र.४१/ का-९, 
दिनांक ०४ मे, २०२०. 
४) शासन पुरक पत्र, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: न्युबयो-२०२०/प्र.क्र.४१/का.०९, 
दिनांक १० जून, २०२०. 
५) शासन पुरक पत्र, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: न्युबयो-२०२०/प्र.क्र.४१/का.०९, 
दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२०. 
६) syed stead विकास,नाशिक यांचे पत्र क्र.विकास-२०२०/प्र.क्र.४/का.३(२/९६१, 
दिनांक १५.०२.२०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना: 
कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाने लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत राज्यात व राज्याबाहेर अडकलेल्या 
आदिवासी मजुरांच्या प्रवास, भोजन व इतर व्यवस्था करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ च्या दिनांक ४ मे, 
२०२० व १० जून, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार न्युक्लिअस बजेट योजनेतंर्गत गटनिहाय आर्थिक 
मर्यादेची अट शिथिल करुन वित्तीय अधिकारात वाढ करण्यात आली होती. तसेच, दिनांक ११ नोव्हेंबर, 
२०२० रोजीच्या शासन पुरक पत्रान्वये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना शिधापत्रिकेत बदल करणे वा 
विभक्त करणे यासाठीचे व जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्‍यक शासकिय शुल्क न्युकलियस बजेट 
योजनेमधून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग यांच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ या संदर्भाधीन क्र. ६ च्या 
पत्रान्वये न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यात आलेली तरतूद 
शिल्लक असल्यामुळे योजनेच्या दिनांक २१ जून,२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजना राबविण्याची 


शासन निर्णय क्रमांकः न्युबयो-२०२१/प्र.क्र.३७/का.९ 


मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. त्यानुसार न्युक्लिअस बजेट योजना पूर्ववत राबविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

दि. ४ मे, २०२० व १० जून, २०२०च्या शासन निर्णयान्वये कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने 
आदिवासी कुटुबांना न्युक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत गटनिहाय आर्थिक मर्यादेची अट शिथिल करुन 
वित्तीय अधिकारात वाढ करण्यात आली होती. तसेच, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या शासन पुरक 
पत्रान्वये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना शिधापत्रिकेत बदल करणे वा विभक्त करणे यासाठीचे व जात 
प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्‍यक शासकिय शुल्क न्युकलियस बजेट योजनेमधून एक वेळची विशेष बाब 
म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या झासन निर्णयान्वये न्युक्लिअस बजेट योजना दिनांक २१ 
जून, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्ववत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१३०२३७८९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development 

iment, |\Code=400032, st=Maharashtra, 

=413bi 50b65438c7a03791 7ccfl f24d8ca684b65640df637 
, 


Laxmikant 
2.5. 
2ea731ffe lfc, 
serialNul =e7 14bbcd4d43c6782884c7e7a2091f9f1edc1d97ebb5 
Opalrao hove 
Date: 2021.03.23 13:07:20 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
५. सर्व संसद सदस्य. 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा. 
७. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद. 
८. सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,१/२,मुंबई/नागपूर. 
११. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१३. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१४. आयुक्‍त,आदिवासी विकास आयुक्‍तालय,नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्युबयो-२०२१/प्र.क्र.३७/का.९ 


१५. अपर आयुक्‍्त,आदिवासी विकास ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती. 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादीत, 
नाशिक. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 

१९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२०. संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
नाशिक. 

२१. सर्व सह सचिव / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद. 

२३. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

२४. संबंधित तहसिलदार. 

२५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

२६. संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

२७. संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

२८. संबंधित विभागीय नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ. 

२९. सहायक आयुक्‍त (संबंधित अपर आयुकत कार्यालय). 

३०. निवडनस्ती कार्यासन-९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


